सन 2022-23 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.२०३.०९ कोटी निधी 
वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ATS ४६२२/प्र.क्र.१०४/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १३ जानेवारी, २०२३. 
der 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकू ४६२२/प्र.क्र.१०४/८ अ, 
दि. ०९ जानेवारी, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


१. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या शीर्षामध्ये, 
सन २०२२-२३ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.२०३.०९ कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


या ऐवजी, 
सन २०२२-२३ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.२००.९२१ कोटी निधी वितरित 
करणेबाबत. 
असे वाचावे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 

(१) परिच्छेद क्र.१ मध्ये, 

सन २०२२-२३ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना रु.२०३.०९ कोटी 
(रु. दोनशे तीन कोटी नऊ लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर निधीपैकी 
बाहय हिऊ््याच्या व राज्य हिळ्याच्या निधीचा तपज्ञील खालीलप्रमाणे:- 


(रु. कोटीत) 
बाहय हिळऱ्याचा निधी (9०%) राज्य हिऊ्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी 
१३७.१० ६५.९९ २०३.०९ 


या ऐवजी, 
सन २०२२-२३ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना रु.२००.९२१ कोटी 
(रु. दोनशे कोटी ब्याण्णव लाख दहा हजार फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असून सदर 
निधीपैकी बाहय हिळछ्याच्या व राज्य fessarenn निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 


(रु. कोटीत) 
बाहय हिळ्याचा निधी (७०%) राज्य हिळ्याचा निधी (30%) एकूण वितरीत निधी 
१३७.१० ६३.८२१ २००.९२१ 


असे वाचावे. 
(२) परिच्छेद क्र.३ मध्ये, 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता राज्य हिछ्याचा रु.६५.९९ कोटी (रु.पासष्ठ कोटी नव्याण्णव 
ora फक्त) निधी राज्य azure पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२२/प्र.क्र.१०४/८-ओ 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सिमांत शेतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ५६५५) 
३३- अर्थसहाय्य 
या ऐवजी, 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता राज्य हिछ्याचा रु.६३.८२१ कोटी (रु.त्रेसष्ठ कोटी ब्याऐंशी 
लाख दहा हजार फक्त) निधी राज्य हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पीत 
केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 

मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सिमांत शहोतक-यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (२४०१ ५६५५) 

३३- अर्थसहाय्य 

असे वाचावे. 
(3) परिच्छेद क्र.४ मध्ये, 
या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या बाहय हिऱछ्याचा रु.१३७.१० कोटी (रु.एकशे 
सदोतीस कोटी दहा लाख फक्त) व राज्य हिळड्याचा रु.६५.९९ कोटी (रु.पासष्ठ कोटी नव्याण्णव लाख फक्त) 
निधी असा एकूण रु.२०३.०९ कोटी (रु. दोनशे तीन कोटी नऊ लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व 
वितरण करण्याकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
या ऐवजी, 
या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या बाहय हिळछ्याचा रु.१३७.१० कोटी (रु.एकऱो 
सदोतीस कोटी दहा SRI फक्‍त) व राज्य हिइऱ्याचा रु. ६३.८२१ कोटी (रु.त्रेसष्ठ कोटी ब्याऐंशी लाख दहा 
हजार फक्त) निधी असा एकूण रु. २००.९२१ कोटी (रु. दोनशे कोटी ब्याण्णव लाख दहा हजार फक्त) निधीचे 
कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
असे वाचावे. 

३ सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११३१८००००३८०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2023.01.16 12:13:34 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२२/प्र.क्र.१०४/८-ओ 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अ नुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


